अवर सचिव पदावरून 


उपसचिव पदावर तदर्थ 
पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत 
बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांक :- संकिर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१४० (भाग-१ (१)/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ ऑगस्ट, २०१९ 


आदेशा :- 
संदर्भ- शासन आदेशा समक्रमांक दि.३१.०५.२०१९ 
संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील श्री.ज.बा.कुलकर्णी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन 
विभाग यांना आदेशाच्या दिनांकापासून उप सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
गृह विभागात करण्यात आली होती. आता सदर आदेशामध्ये अंशात: बदल करून श्री.ज.बा.कुलकर्णी, यांची 
सुधारीत पदस्थापना पुढील प्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. | अवर सचिवांचे नाव | जाती सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतर सुधारीत 

क्र प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग | पदस्थापनेचा विभाग 
[a २ ३ PB 4 

q _ श्री.ज.बा.कुलकर्णी | खुला | सामान्य प्रशासन विभाग | गृह विभाग वित्त विभाग 


२. सदर SA आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१७४५२२८१०७ असा आहे. हा Beat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Gajanan Bhimrao "५५५ 


5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9 180a8021798a5cled41ada8a7272 
5०47040, 


INumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682 
1 fav d6b6fccb8aecf, hi 
(ग PYRG) 05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 

. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग / वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

८. निवड नस्ती, सग्रंहार्थ 


Cc Aw A Oo 


